सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था यांच्या 
आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब संवर्गातील एकूण 
मंजूर पदांची महसूल विभागनिहाय पदसंख्या 
निश्चित करण्याबाबत......... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व gaat विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२२/प्र.क्र.१४०/५स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग शासन अधिसूचना दि.१४/७/२०२१, 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२, दि.१४/७/२०२१ 
अन्वये महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम, 2029 निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर अधिसूचनेतील नियम 
५ नुसार शासनाचा प्रत्येक प्रशासकीय विभाग त्यांच्याकडील गट-अ व गट-ब मधील प्रत्येक संवर्गातील एकूण 
मंजूर पदांची महसूल विभागनिहाय पदसंख्या निश्चित करेल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब संवर्गातील ज्या संवर्गाला 
विभागीय संवर्ग वाटप लागू आहे त्या संवर्गाच्या एकूण मंजूर पदांची महसूल विभागनिहाय पदसंख्या निश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था यांच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब संवर्गातील 
ज्या संवर्गाला विभागीय संवर्ग वाटप लागू आहे त्या संवर्गाच्या एकूण मंजूर पदांची महसूल विभागनिहाय 
पदसंख्या या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 
संवर्ग :- उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ 
महसूल विभाग 


ग्या 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.१४०/५स 


संवर्ग :- सहायक निबंधक सहकारी संस्था गट-ब 


महसूल विभाग 


पदसंख्या 


पदसंख्या 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.१४०/५स 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२११०४१११५२९०२०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


PA LLAVI KI S H O R Digitally signed by PALLAVI KISHOR KOLEKAR 
KOLEKAR 


(पल्लवी कोळेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 
३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


